कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व/विनंती बदल्या - २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१७/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 
संदर्भ - “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनयिमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५.” ची दि.२५.०५.२००६ ची 

अधिसूचना. 
शासन आदेशा -: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 

या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मा न्यतेने या विभागातील कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुदतपूर्व/विनंती बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीने द्यावयाची पदस्थापना 

| श्री. तुकाराम ज्ञानोबा सारुक, मंडळ कृषि अधिकारी, बीड-१, ता. बीड, जि. बीड 
मंडळ कृषि अधिकारी, पाटण जि.सातारा 

Q | श्री. वल्लभ पांडुरंग भोसले, कृषि अधिकारी, जि.अ.कृ.अ. (गुनि), बीड 
मंडळ कृषि अधिकारी, आडुळ ता.पैठण 
जि.छ.संभाजीनगर 

3 श्री. मधुकर लक्ष्मण कदम, मंडळ कृषि अधिकारी, राहता, ता. राहता, 
मंडळ कृषि अधिकारी, कळंब जि.यवतमाळ । जि.अहमदनगर 

8 श्री. संदिप निंबा पाटोळे, मंडळ कृषि अधिकारी, म्हसावद, ता.शहादा, 
मंडळ कृषि अधिकारी, संग्रामपूर जि.बुलडाणा | जि.नंदूरबार 

५ | श्रीमती. स्वाती रमेश कांगणे, कृषि अधिकारी, वि.कृ.सस, छत्रपती संभाजीनगर 
कृषि अधिकारी, भोकरदन जि.जालना 

६ । श्री. साईनाथ किसन मलिक, मंडळ कृषि अधिकारी, कोपरगाव, ता. कोपरगाव, 
मंडळ कृषि अधिकारी, आंबेटाकळी जि. अहमदनगर 
ता.खामगाव जि.बुलढाणा 

७ | ait. भिमाशंकर सिद्राम कोळी, कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ., चिपळुण, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, मांढळ, ता.कुही रत्नागिरी 
जि.नागपूर 

८ | श्री. किरण आप्पासाहेब पडवळकर, मंडळ कृषि अधिकारी, इंदापूर, ता. माणगाव, 
मंडळ कृषि अधिकारी, मेहकर जि.बुलढाणा | जि.रायगड 

९. श्री. विठ्ठल महादेव भुतेकर, मंडळ कृषि अधिकारी, येडशी, ता. धाराशिव, 
मंडळ कृषि अधिकारी, बोरी ता.दारव्हा, जि.धाराशिव 
जि.यवतमाळ 

गवि o श्री.दिगंबर बाबासाहेब साळे, मंडळ कृषि अधिकारी, कामाली, ता. पेण, 
मंडळ कृषि अधिकारी, आष्टी, जि.वर्धा जि.रायगड 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१७/१६-अओ 


णि q श्री. हारद शांकर पाटील, 


कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ. नांदुरा जि.बुलढाणा 


मंडळ कृषि अधिकारी, जळगांव-१, ता. जळगाव, 
जि. जळगाव 


१२ | श्री. रविंद्र लक्ष्मण जगताप, 
मंडळ कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ 
सिंदखेडराजा, जि.बुलढाणा 


कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ., नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


१३ | श्री. माधव ज्ञानोबा कांबळे, 
मंडळ कृषि अधिकारी, पांचळ ता.राजापुर 
जि.रत्नागिरी 


कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ., उदगीर, जि. लातूर 


१४ । श्री. अनिल विश्वनाथ सांगळे, 


जि. कोल्हापूर 


मंडळ कृषि अधिकारी, कौलव, ता. राधानगरी, 


मंडळ कृषि अधिकारी, बीबी, ता. लोणार, 
जि.बुलढाणा 


१५ | श्री. संजय यादव सावंत, 
मंडळ कृषि अधिकारी, ता. जळगाव जामोद 
जि.बुलढाणा 


मंडळ कृषि अधिकारी दिंडोरी ता.दिडोरी 
जि.नाशिक 


१६ | श्री. किरण भाऊसाहेब शिंदे, 
कृषि अधिकारी,ता.कृ.अ. दिग्रस ,यवतमाळ 


कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ., जितूर, जि. परभणी 


१७ | श्री. सुनिल रामचंद्र मोरे, 
कृषि अधिकारी जळगाव जामोद-२, 
जि.बुलढाणा 


मंडळ कृषि अधिकारी, Te, ता.सुरगाणा 
जि.नाशिक 


१८ | श्री.सुधीर शिवाजी gat, 
मंडळ कृषि अधिकारी, हरीसाल ता.धारणी 
जि.अमरावती 


कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ., सिदखेडा, जि. धुळे 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍त झाल्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त 


(कृषि) यांना सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे Aa तात्काळ अंमलात येतील याची कृपया 


दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११७१७१४२६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


PRASHANT 
RAMESH PIMPALE 


(प्रशांत र.पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१७/१६-ओ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व संबंधित अधिकारी 

. ras Fett /१६-अ. 


eon SG MM 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


